श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थेमध्ये 
एम.आर.आय. Hai कार्यान्वित करण्याकरीता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून 
प्राप्त निधीतून इमारतीचे बांधकाम व आवश्‍यक 
विद्युतीकरण करण्यासाठीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.२५९/प्रडा-१ 


गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २१ मे, २०२१. 
वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक व्हीसीवाय-२०१८/ 

प्र.क्र.२११/प्रशा-१, दिनांक १९.०६.२०१८ 

२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / 
वनाशावैमय /एमआरआरबांधवविद्युप्र/५३६८/प(आय)/२०,दिनांक २२.०९.२०२० 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक संवैशिवसं / 
वनाशावैमय /एमआरबांधविद्युत/६३३७/आय-प/२१, दिनांक २२.०३.२०२१ 


शासन निर्णय : 


श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थेस एम.आर.आय. 
खरेदीसाठी दिनांक १९.०६.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर 
एम.आर.आय. स्थापित करण्यासाठी संस्थेत बांधकाम करणे आवश्‍यक आहे. सदर इमारतीचे 


बांधकाम हे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार आवश्‍यक आहे. सदर 
संस्थेच्या रेडिओलॉजी विभागाकरीता एम.आर.आय.इमारतीचे बांधकाम व आवश्‍यक विद्युतीकरण 
करण्यासाठी रुपये १,२२,३४,४७७/- (रुपये एक कोटी, बावीस लक्ष, चौतीस हजार, ara 
सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस खालील अटी व ates अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


१. | श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ येथे १,२२,३४,४७७ 


आव्यक विद्युतीकरण करणे. 


रेडिओलॉजी विभागाकरीता एम.आर.आय.इमारतीचे बांधकाम व 


१,२२,२३४,४७७ 


अटी व शार्ती :- 


१. सदर कामास प्रज्ञासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा 


करण्यांत यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.२५९/प्रशा-१ 


२. 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 


क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


. प्रस्तावातील खरेदीही संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ / प्र.क्र.१७७ 


/तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 


योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 


यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


सदर कामासाठी येणारा खर्च जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर are निर्णय , वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 


२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१,उप विभाग-५, 


अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२०११२४४१२४१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHAL 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.२५९/प्रशा-१ 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 

) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

) अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
) 

) 

) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
८) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


